महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 
महाभियानांतर्गत नागरी आदिवासी क्षेत्रातील 
नगरपरिषद / नगरपंचायतीच्या स्वहिऱ्ऱ्याची 
रक्‍कम आदिवासी उपयोजने मधून उपलब्ध 
करून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२७३/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ डिसेंबर, २०२० 
संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक- संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.२७३/नवि-३३, 
दिनांक ०९ मार्च, २०१६. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर करण्यात येणा-या प्रकल्पांमध्ये 
या योजनेतील वित्तीय आकृतीबंधानुसार "ड" वर्ग महानगरपालिकेसाठी ३० टक्‍्के,"अ" वर्ग 
नगरपरिषदेसाठी २५ cap, "ब" वर्ग नगरपरिषदेसाठी १५ टक्के व "क" वर्ग 
नगरपरिषद/नगरपंचायतीसाठी १० टक्के याप्रमाणे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हिस्सा 
उभारणे आवश्‍यक आहे.मात्र, संदर्भाधिन शासननिर्णयान्वये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील 
नगरपरिषदा/नगरपंचायती आर्थिकद्दष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे त्या क्षेत्रात महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती 
महाभियानांतर्गत मंजूर करण्यात येणा-या प्रकल्पांसाठी त्या स्वहिस्सा स्वनिधीतून भरू शकत 
नसल्याने या नगरपरिषद/नगरपंचायतींची स्वहिश्‍ऱ्याची रक्कम आदिवासी उपयोजनेतून (TSP) 
उपलब्ध करून देण्यात येते.सदर,आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नगरपरिषदा/नगरपंचायती 
यांची यादी संदर्भाधिन शासन निर्णयातील "परिशिष्ट-अ" मध्ये दर्शविली आहे.सदर शासन 
निर्णयातील "परिशिष्ट-अ" मध्ये आदिवासी विकास विभागाने सुचविल्याप्रमाणे राज्यातील मुख्य 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आणखी काही नगरपरिषद/नगरपंचायतींचा समावेश करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नगरपरिषद/नगरपंचायती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम 
नसल्यामुळे महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर करण्यात येणा-या 
प्रकल्पांसाठी त्या योजनेतील वित्तीय आकृतीबंधानुसार स्वहिस्सा स्वनिधीतून भरू शकत 
नसल्यामूळे संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मधील नगरपंचायत/नगरपरिषद यांची 
यादी खालीलप्रमाणे अद्ययावत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२७३/नवि-३३ 


"परिशिष्ट-अ" 
(शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमाक: संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२७३/नवि-३३ दि.९ मार्च,२०१६ 
सोबतचे ) 
अ.क्र नगरपंचायत/नगरपरिषद नगरपरिषदेचे वर्गीकरण 
1१ _| जव्हार नगरपरिषद, जि.पाळघर 'क" वर्ग नगरपरिषद 
२ डहाणू नगरपरिषद, जि.पालघर "ब" वर्ग नगरपरिषद 
३ त्रिबकेऱूवर नगरपरिषद, जि.नाशिक 'क" वर्ग नगरपरिषद 
४ | इगतपुरी नगरपरिषद, जि.नाशिक 'क" वर्ग नगरपरिषद 
५ नंदूरबार नगरपरिषद, जि.नंदूरबार अ" वर्ग नगरपरिषद 
६ तळोदा नगरपरिषद, जि.नंदूरबार 'क" वर्ग नगरपरिषद 
७ | नवापूर नगरपरिषद, जि.नंदूरबार 'क" वर्ग नगरपरिषद 
८ चिखलदरा नगरपरिषद, जि.अमरावती 'क" वर्ग नगरपरिषद 
९ पांढरकवडा नगरपरिषद, जि.यवतमाळ 'क" वर्ग नगरपरिषद 
| go किनवट नगरपरिषद, जि.नांदेड 'क" वर्ग नगरपरिषद 
१ | STR नगरपंचायत, जि.ठाणे नवीन नगर पंचायत 
१२ कळवण नगरपंचायत, जि.नाशिक नवीन नगर पंचायत 
१३ सुरगणा नगरपंचायत, जि.नाशिक नवीन नगर पंचायत 
1 १४ | पेठ नगरपंचायत, जि.नाशिक नवीन नगर पंचायत 
१५ धडगाव नगरपंचायत, जि.नंदूरबार नवीन नगर पंचायत 
१६ सिरोंचा नगरपंचायत, जि.गडचिरोली नवीन नगर पंचायत 
1१७ | अहेरी नगरपंचायत, जि.गडचिरोली नवीन नगर पंचायत 
१८ एटापल्ली नगरपंचायत, जि.गडचिरोली नवीन नगर पंचायत 
१९ धानोरा नगरपंचायत, जि.गडचिरोली नवीन नगर पंचायत 
२० कुरखेडा नगरपंचायत, जि.गडचिरोली नवीन नगर पंचायत 
२१ कोरची नगरपंचायत,जि.गडचिरोली नवीन नगर पंचायत 
२२ भामरागड नगरपंचायत, जि.गडचिरोली नवीन नगर पंचायत 
२३ विक्रमगड नगरपंचायत, जि.पालघर नवीन नगर पंचायत 
२४ TOM नगरपंचायत, जि.पालघर नवीन नगर पंचायत 
२५ वाडा नगरपंचायत, जि.पालघर नवीन नगर पंचायत 
२६ मोखाडा नगरपंचायत, जि.पालघर नवीन नगर पंचायत 
२७ धारणी नगरपंचायत, जि.अमरवती नवीन नगर पंचायत 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२७३/नवि-३३ 

०२. उपरोक्त नमूद सर्व २७ नगरपरिषद/नगरपंचायत यांना शासन निर्णय नगर विकास 
विभाग क्रमाक: संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२७३/नवि-३३ दि.९ मार्च,२०१६ मधील सर्व लाभ/सुविधा 
अनुज्ञेय आहेत. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२०१२१११६४४१८३४२५ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PAN D U RA N Biatelly gned by PANDURANG JOTIBA 


IN, o=Government Of Maharasht! 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
G JOTI BA postalCode=400032, ‘Mahara: 
2.5.4.20=300d785e1 2fdc19db0612f1 ffdf83e 
54efe7da2b1bc63d18df8e09b3c7 


JADHAV re माता 
(पां.जो.जाधव) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (नगर विकास विभाग) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास विभाग) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचलनालय.मुंबई. 
सदस्य सचिव,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 

. महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी,वांद्रे, मुंबई उपनगर. 

१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१४. अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान,मुंबई. 

१५. AGFA महानगरपालिका. 

१६. मुख्याधिकारी,सर्व नगरपरिषदा. 

१७. मुख्याधिकारी,सर्व नगरपंचायती. 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१९. निवडनस्ती, (नवि-३३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


